खेलो इंडिया युथ गेम्स-२०२० मधील विजेत्या 
खेळाडूंना बक्षिस रक्कम तसेच, सन्मान सोहळा 
आयोजनाच्या कार्यक्रमावर झालेल्या खर्चाची 
प्रतिपूर्ती करण्याकरीता निधी मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण -२०२०/प्र.क्र. ३१/ क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १७ मार्च, 2029. 


वाचा :- 

१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र. केआयपी-२३१८/ प्र.क्र.१९७/ क्रीयुसे-१, 
दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०१८. 

२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक खेयुक्री/ पविपा/ 
२०१९-२०/ का-४, दिनांक २२ जानेवारी, २०२०. 

३. शासन निर्णय, समक्रमांक, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२०. 

४. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक क्रीयुसे/ निधी 
वितरण/२०२०-२१/ का-४, दिनांक २२ जुन, २०२० व दिनांक ०४ डिसेंबर, २०२०. 

५. समक्रमांक, शासन निर्णय दि. २७ जानेवारी, २०२१. व दिनांक ०८ मार्च, २०२१ 


शासन शुध्दिपत्रक - 


खेलो इंडिया युवा स्पर्धेमध्ये पदक प्राप्त खेळाडूंना रोख पारितोषिक व सन्मान चिन्ह तसेच 
क्रीडा मार्गदर्शक व व्यवस्थापक यांना सन्मान चिन्ह प्रदान करण्याकरीता, तसेच, यासाठी 
आयोजित केलेल्या सन्मान सोहळ्यावरील खर्च याची प्रतिपूर्ती करण्याकरीता रू. ३२६.२० लक्ष 
(रूपये तीन कोटी सव्वीस लक्ष वीस हजार फक्त) इतकी तरतूद वितरीत करण्यास संदर्भ क्रमांक 
(५) येथील दिनांक ०८ मार्च, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. 


२. संदर्भ क्र.(५) येथील दिनांक ०८ मार्च, २०२१ च्या शासन निर्णयातील परि.क्र. १ मधील 
खर्चाच्या TH खालील तक्त्यामध्ये अ.क्र. १ येथे “खेलो इंडिया युथ गेम्स-२०२० मधील पदक 
विजेते खेळाडूंकरीता रोख रक्कमेचे पारितोषिक देण्याकरीता निधी वितरीत करणे” समोर रकाना 
क्र. ३ मध्ये “रु.२,९५,७५,०००/-* ऐवजी “रु.३,०३,२५,०००/-” वाचावे. तसेच, अ.क्र.२ येथे 
खेलो इंडिया युथ गेम्स-२०२० मधील पदक विजेते खेळाडू, संघव्यवस्थापक व क्रीडा मार्गदर्शक 
यांचेकरीता सन्मान चिन्ह तसेच सन्मान सोहळयामधील इतर बाबीवरील खर्चासाठी निधी वितरीत 
करणे” समोर रकाना क्र.३ मध्ये “रु.३०,४५,०००/-” ऐवजी “रु. २२,९५,०००/-* असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण -२०२०/प्र.क्र. ३१/ क्रीयुसे-१ 


३. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या छफफ.-॥वीवा3०॥1.20९.10 या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०३१७१७२८२८०२२१ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 


डी Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 
wati Madhukar ° यी aes 
and Sports Department, postalCode=400032, st=M hi 
2.5.4.20=82e1d6f07c5cabf5884958ee70015d36b35b2c07e9700F 


Nanal ae 
(स्वा.म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
५. मा.राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य. 
७. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
८. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/ नागपूर. 
१०. महालेखापाल (लेखा)१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
११. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (संचालनालयामार्फत) 
१३. सर्व जिल्हा कोषाधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
१४. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचाळनालयामार्फत) 
. वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई 
१६. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, क्रीयुसे-२ / ३, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८.निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


—O 
— 
es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


